रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१९/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी २०२४. 


संदर्भ : १) शासन आदेश, गृह विभाग. क्र.आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१९/एक/पोल-१, 
दिनांक ३१.०१.२०२४. 
२) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१९/पोल-१, 
दिनांक ०५.०२.२०२४. 


शासन आदेश. 

शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१९/एक/पोल-१, दिनांक 
३१.०१.२०२४, यामध्ये अंडात: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस 
अधीक्षक/पोलीस उप आउुक्त (असंवरी”या संवर्गातील रा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (५) मध्ये 
निदिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र रा.पो.से. शासन आदेठा, शासन आदेठा, बदलीने 
अधिका-याचे गृह विभाग, गृह विभाग, सुधारित पदस्थापना 


नाव क्र.आयपीएस-२०२४/ | क्र.आयपीएस-२०२४/ 
(श्री./श्रीम.) | प्र.क्र.१९/एक/पोल-१, प्र.क्र.१९/पोल-१, 


दि.३१.०१.२०२४, दि.०५.०२.२०२४, 
यामध्ये निर्दिष्ट यामध्ये निर्दिष्ट 
बदलीने पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (3) (४) (५) 
१ . । विक्रम साळी सहायक पोळीस प्राचार्य, समादेशक, 
महानिरीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, । रा.रा. पोलीस बल, 
नियोजन व समन्वय, अकोला गट क्र.१४, 
पोलीस महासंचालक, छत्रपती संभाजीनगर 
महाराष्ट्र राज्य, 


यांचे कार्यालय, मुंबई. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, भारत निवडणूक 
आयोगाचे परिपत्रक, दिनांक २१.१२.२०२३, यामधील सूचना, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी 
लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न(२) यामधील 
परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१९/पोल-१. 


४. हाशासन आदेश मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


द्‌. हा शासन Sea महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१५२१४८१७२६२९ असा आहे. हा 
शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
WA > N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 184493F 
2735ad885627, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=8538CD1E408948F7D025537D5F6589BD8958D1B953 
22E66D2CCSEDF89ADOD79E, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 
Date: 2024.02.15 21:57:18 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


१) सर्व पोलीस आयुक्त. 
२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/छत्रपती संभाजीनगर. 

३) संबंधित रा.पो.से. पोलीस अधिकारी /पोळीस यहासंवाळलक] महाराष्ट्र राज्या यांच्याया्फत/ 
) अवर सचिव, पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


